~~ 


एक ear एक शिधापत्रिका योजनेची 
अंमलबजावणी करण्याबाबत मार्गदर्शक 
सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्र: संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५८/सं.क. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०४ जुले, २०२३ 


वाचा : 


१. केंद्र शासनाच्या खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग यांचे H. 23(9§)/2094-Comp. 
दि.०४.०७.२०१९ रोजीच्या मार्गदर्शक सुचना. 

२. केंद्र शासनाच्या खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग यांचे क्र. 23(9§)/2094-Comp. 
दि.१८.०७.२०१९ रोजीच्या सुधारीत मार्गदर्शक सुचना. 

३. केंद्र शासनाच्या खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग यांचे क्र. ९(१/२०१९-७०॥१७. 
दि.०३.०६.२०२२ रोजीचे पत्र. 


प्रस्तावना: 

एक देश Uh YA कार्ड (ONORC) या योजनेची सुरुवात २०१८ मध्ये केंद्र शासनाद्वारे 
Integrated Management of Public Distribution System (IM-PDS) म्हणून करण्यात आली. एक 
देश एक WIA कार्ड (0९05७) या योजनेबाबत केंद्र शासनाने संदर्भाधिन क्र.०१ व ०२ येथील 
दि.०४.०७.२०१९ व दि.१८.०७.२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये सविस्तर मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. 
सदर योजनेतंर्गत लाभार्थ्याला पोर्टेबिलिटीद्वारे कोणत्याही राज्यातील कोणत्याही रास्तभाव दुकानातून 
आधार Authentication करुन धान्य उचलण्याची सोय उपलब्ध आहे. सदर योजनेचा लाभ राज्यातील 
स्थलांतरित कामगार, ऊसतोड मजूर, आदिवासी इ. स्थलांतरण करणाऱ्या लाभार्थ्यांना होणार असून 
सदर लाभार्थीना त्यांच्या स्थळांतरणाच्या ठिकाणी कोणत्याही रास्तभाव दुकानांत त्यांना अनुज्ञेय असलेले 
अन्नधान्य प्राप्त करुन घेण्याची सुविधा पोर्टेबिलिटीद्वारे ई-पॉस उपकरणांवर उपलब्ध करुन देण्यात आली 
आहे. याकरीता लाभार्थ्यांना सद्यस्थितीत असलेल्या शिधापत्रिकांवरील १२ अंकी क्रमांकाचा वापर करुन 
आधार प्रमाणिकरणाद्वारे धान्य वितरीत करण्यात येते. केंद्र शासनाने एक देश एक योजना शिधापत्रिका 
योजनेसंदर्भात (आंतरराज्य/राज्यांतर्गत) दिलेल्या मार्गदशक सूचनांच्या अनुषंगाने परिपत्रक निर्गमित 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार खालील प्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.. 


शासन परिपत्रक :- 


एक देशा एक शिधापत्रिका योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने 
खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहे. 


उद्देश:-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्यांना पोर्टेबिलिटी सुविधेद्वारे देशभरातील कोणत्याही 
रास्तभाव दुकानातून अन्नधान्य उचलण्याची सोय उपलब्ध करून देणे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५८/सं.क 


२) राष्ट्रीय पोर्टेबिलीटी व्याख्या:- 


अ) स्वगृही राज्य (Home State):- शिधापत्रिका ज्या राज्याने वितरीत केली आहे ते राज्य. 

आ) गंतव्य राज्य (Destination 81816):- स्वगृही राज्याव्यतिरीक्त ज्या राज्यामधून अन्नधान्याची उचल 
करण्यात येईल ते राज्य. 

इ) केंद्रीय विक्री किंमत:- तांदूळ रू.०३/-, गहू रू.०२/- व भरडधान्य रू.०१/- (सन २०२३ मध्ये १ 
जानेवारी, २०२३ पासून एक वर्ष कालावधीकरीता मोफत) 

ई) अन्नधान्य प्रमाण:- 


> अंत्योदय अन्न योजना:- प्रति शिधापत्रिका ३५ कि.ग्रॅ. 
> प्राधान्य कुटुंब योजना:- प्रति व्यक्‍ती प्रति महिना ५ कि.ग्रॅ. 


उ) ऑटोमेटेड रास्तभाव दुकान:- ऑनलाईन परिपुर्ण कार्यान्वित ई-पॉस मशीन उपलब्ध असलेले 
रास्तभाव दुकान. 

ऊ) अन-ऑटोमेटेड रास्तभाव दुकान:- ई-पॉस मशीन उपलब्ध नसलेले रास्तभाव दुकान. 

त्रछे पोर्टिबिलिटी ळलाभार्थी:- काणत्याही राज्यातील असा लाभार्थी जो राष्ट्रीय पोर्टेिबिलीटी योजनेंतर्गत 
गंतव्य राज्यातून अन्नधान्य उचल करण्यास ईच्छुक आहे. 


३) एक देश एक शिधापत्रिका योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्‍यक पात्रता:- 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत लाभ घेणार सर्व लाभार्थी एक देश एक शिधापत्रिका योजनेसाठी 
पात्र आहेत. (ज्या रास्तभाव दुकानांमध्ये मानवी पद्धतीने (un-automated) धान्य वाटप करण्यात 
येते, त्या रास्तभाव दुकानातील लाभार्थी व राज्य योजनेतील लाभार्थी एक देश एक शिधापत्रिका 
योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र नसतील.) 

Remade कमीत कमी एक लाभार्थ्याच्या आधार क्रमांक शिधापत्रिकेसोबत संलग्न असावा. 

लाभार्थ्यांकडे एक पेक्षा अधिक शिधापत्रिका नसावी. (लाभार्थ्याचे नाव इतर शिधापत्रिकांमध्ये 
समाविष्ट असल्यास असा लाभार्थी या योजनेसाठी पात्र नसेल) 

शिधापत्रिकेमधील एकही लाभार्थ्याचे इतर दुसर्‍या शिधापत्रिकेमध्ये नाव समाविष्ट नसावे. 


४ ई-पॉस मशीनवर बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण wed) झाल्यानंतरच लाभार्थ्याला एक देश एक 
शिधापत्रिका योजनेंतर्गत अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येईल. 
५) एक देश एक शिधापत्रिका योजनेंतर्गत लाभार्थ्याने अन्नधान्य उचल करण्याची कार्यपद्धती:- 


ज्या लाभार्थ्याला एक देश एक शिधापत्रिका योजनेचा लाभ घ्यावयाचा आहे असा लाभार्थी गंतव्य 
राज्यातील (Destination State) कोणत्याही रास्तभाव दुकानांमध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 
योजनेंतर्गत स्वगृही राज्याने वितरीत केलेली शिधापत्रिका घेऊन जाईल. शिधापत्रिकाजवळ 
नसल्यास शिधापत्रिकेचा बारा अंकी क्रमांक असणे आवश्‍यक आहे. 
रास्तभाव दुकानदार लाभार्थ्यांकडील शिधापत्रिकेतील माहितीद्वारे स्वगृही राज्यातील (Home 
State) अन्नधान्याची माहिती ई-पॉस मञीनवर प्राप्त करेल. 
लाभार्थ्याला स्वगृही राज्यानूसार (Home State) अनुज्ञेय अन्नधान्य तपशील ई-पॉस Fala 
प्राप्त झाल्यानंतर बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करून अन्नधान्य वितरीत करण्यात येईल. 

पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५८/सं.क 


६) एक देशा एक शिधापत्रिका योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना अन्नधान्य वितरीत करत असतांना रास्तभाव 


दुकानादारांनी त्यांचा दुकानांशी संलग्न शिधापत्रिकामधील लाभार्थ्याप्रमाणेचे एक देश एक शिधापत्रिका 
लाभार्थ्यांना प्राधान्याने अन्नधान्य वितरीत करावे. एक देश एक शिधापत्रिका योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्याना 


अन्नधान्याचा लाभ नाकारण्यात येऊ नये. 


७) एक ear एक शिधापत्रिका योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांकरीता केंद्र शासनाने ARTA (Mera Ration) 


मोबाईल अँप्लिकेशन विकसीत केले आहे. सदर मोबाईल अँप्लिकेशनमध्ये लाभार्थ्यांना अनुज्ञेय 


अन्नधान्याचा तपशील, जवळील रास्तभाव दुकान तसेच शिधापत्रिकेबाबत माहिती उपलब्ध आहे. 


८) एक देश एक शिधापत्रिका योजनेंतर्गत अन्नधान्याचे प्रमाण व किंमत:- 


राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत निर्धारीत प्रमाण व केंद्रीय विक्री किंमतीप्रमाणे गहू, तांदूळ व 
भरडधान्य वितरीत करण्यात येईल. 

सार्वजनिक वितरीत व्यवस्थेंतर्गत गंतव्य राज्यात (Destination State) निर्धारीत केलेल्या 
अन्नधान्य प्रमाणानूसार (गहू, तांदूळ, भरडधान्य) एक देश एक शिधापत्रिका योजनेतर्गत 
लाभार्थ्याला अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येईल. 

सार्वजनिक वितरीत व्यवस्थेंतर्गत गंतव्य राज्यात गहू ऐवजी गव्हाचे पीठ लाभार्थ्यांना वितरीत 
करण्यात येत असेल तर पोर्टेबिलीटीद्वारे लाभार्थ्याना गव्हाचे पीठ वितरीत करण्यात येईल व 
त्याकरीता गंतव्य राज्याने निर्धारीत केलेल्या दराप्रमाणे लाभार्थ्यांकडून शुल्क आकारण्यात 
येईल. 


९) अनुज्ञेय अन्नधान्याची उचल:- 


राष्ट्रीय पोर्टिबिलीटी अंतर्गत ज्या शिधापत्रिकेमध्ये एक सदस्य आहे, ती शिधापत्रिका वगळून इतर 
शिधापत्रिकेमधील काही सदस्य स्वगृही राज्यात वास्तव्यास असतील तेव्हा लाभार्थी अशा 
शिधापत्रिकेवर अनुज्ञेय संपुर्ण अन्नधान्य गंतव्य राज्यातील (Destination State) रास्तभाव 
दुकानामधून एकाच व्यवहारात Vas करू शकत नाही. सदर सुविधा स्वगृही राज्यातील 
शिधापत्रिकेतील इतर सदस्यांनाही अन्नधान्याचा लाभ मिळावा याकरीता करण्यात आली आहे. 
राष्ट्रीय पोर्टिबिळीटी अंतर्गत ज्या शिधापत्रिकेमध्ये एकपेक्षा जास्त सदस्य आहेत, अशा 
शिधापत्रिकेवर लाभार्थी एका व्यवहारामध्ये अनुज्ञेय अन्नधान्याच्या ५० % अन्नधान्य उचल करू 
शकतात, तथापि, दोन अन्नधान्य उचलीच्या व्यवहारांमध्ये ७ दिवसाचे अंतर असावे. 


१०) रास्तभाव दुकानांना एक देश एक शिधापत्रिका योजनेंतर्गत लाभार्थ्याने उचल केलेल्या अन्नधान्याची 


प्रतिपुर्ती करण्याची पद्धत खालीलप्रमाणे:- 


जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी/उपनियंत्रक शिधावाटप यांनी एक देश एक 
शिधापत्रिका योजनेंतर्गत आपल्या क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत ज्या रास्तभाव दुकानांमधून वारंवार 
लाभार्थ्यांकडून अन्नधान्याची उचल करण्यात येत आहे, अशा रास्तभाव दुकानांचे मागील ३ 
महिन्याचे विश्लेषण करावे. विश्लेषणाअंती ज्या रास्तभाव दुकानांमधून एक देहा एक शिधापत्रिका 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५८/सं.क 


योजनेंतर्गत रास्तभाव दुकानाद्वारे नियतनापेक्षा अधिक धान्य वितरीत करण्यात आले आहे, अशा 
रास्तभाव दुकानांना महिन्याच्या सुरूवातीला अधिकचे नियतन एक देह एक शिधापत्रिका 
योजनेंतर्गत मंजूर करावे. तथापि, विश्ठलेषणाअंती सर्व रास्तभाव दुकानांसाठी आवश्यक 
असलेले अधिकचे नियतन विचारात घेऊन जिल्हाचे एकत्रित नियतन हे जिल्हयांच्या एकूण 
मंजुर नियतनापेक्षा जास्त होत असल्यास तेवढ्या अतिरीक्त नियतनाची मागणी शासनास 
करण्यात यावी. 

॥. एक देश एक शिधापत्रिका योजनेंतर्गत वितरीत अन्नधान्याचे विश्लेषण करण्याकरीता आंतरराज्य 
पोर्टेबिलिटी व्यवहारांची माहिती केंद्र शासनाच्या www.impds.nic.in या संकेतस्थळावर तसेच 
राज्यांतर्गत पोर्टेबिलिटी व्यवहारांची माहिती httos://mahaepos.gov.in या संकेतस्थळावरील 
Portability details मध्ये उपलब्ध आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण 
अधिकारी/उपनियंत्रक शिधावाटप यांनी कार्यालयातील तांत्रिक कर्मचारी यांच्यामदतीने सदर 
संकेतस्थळावरून माहिती उपलब्ध करून विश्लेषण करावे. 


११) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी/उपनियंत्रक शिधावाटप यांनी एक देश 
एक शिधापत्रिका योजनेची तसेच केंद्र शासनाच्या मेरा-राशन (Mera Ration) मोबाईल अँप्छिकेशनबाबत 
जनजागृती मोहिम हाती घेऊन लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेची माहिती पोहचवावी. 


१२) एक देशा एक शिधापत्रिका योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी दुबार (duplicate) शिधापत्रिका 
वगळणे stds आहे. दुबार शिधापत्रिकांवर कार्यवाही (deduplication)) करण्याबाबत शासनाच्या 
दि.१५.०५.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सूचना देण्यात आल्या आहेत.सदर कार्यवाहीअंती वगळण्यासाठी 
शिफारस असलेल्या शिधापत्रिका प्रथमत: शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणालीमधून वगळण्याची कार्यवाही 
करावी. सदर कार्यवाही करतांना लाभार्थी अन्नधान्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात 
यावी. 


१३) सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०४१७१७१७०५०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेश्ानूसार व नावाने 


NETRA PRASHANT 
MANKAME 


7.04 18:13:03 +05'30' 


(नेत्रा मानकामे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः : संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५८/सं.क 


४. मुख्य सचिव यांचे कार्यालय 

५. सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 

६. मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव 

७. सर्व मंत्रालयीन विभाग 

८. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई. 

१०.नियंत्रक शिधावाटप व संचाळक नागरी पुरवठा, मुंबई. 

११.सर्व जिल्हाधिकारी 

१२.सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त 

१३.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

१४.सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा) 

१५.सर्व अपर जिल्हाधिकारी 

१६.सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी/उपनियंत्रक शिधावाटप. 

१७.सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/सर्व कार्यासने अन्न, नागरी पुरवठा व 
ग्राहक संरक्षण विभाग 

१८. निवड नस्ती (संगणक कक्ष) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


